आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे 
अधिपत्याखालील ४१ अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२४/प्र.क्र.१२८/आरोग्य-३अ, 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २८ मार्च, २०२४. 


वाचा :- 
१) झासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक. अपदे-२०२३/प्र.क्र.२८३/आरोग्य-३अ, 
दिनांक १७.१०.२०२३ 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. 
२१.०२.२०२४ 
३) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन), मुंबई यांचे पत्र क्र.आसेआ/आस्था/कक्ष- 
५/टे-७/अस्थायी पदे/३७९/२४, दिनांक २३.०१.२०२४. 
शासन निर्णय :- 


आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील असलेल्या ४१ अस्थायी पदांना 
संदर्भाधीन अ.क्र. १ येथील दिनांक १७.१०.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये, दि. ०१.०९.२०२३ ते 
दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ संपुष्टात आल्याने आरोग्य सेवा 
आयुक्तालयाने उपरोक्त अ.क्र.३ येथील पत्रान्वये सदर पदांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनास 
सादर केला आहे. 


२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या आरोग्य सेवा 
आयुक्तालय, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील ४१ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन खालील लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन 
२०२३-२४ व २०२४-२५ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा:- 


अ.क्र लेखाशिर्ष 

a मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकौय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१-नागरी 
आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ०११-संचालन व प्रशासन, ००१ (१) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
(२२१० ००९३)” 

२ मागणी क्रमांक २५-२०७०-इतर प्रशासकीय सेवा, १०६- नागरी संरक्षण, १०६ (१-वैद्यकीय सेवा 
(२०७० ०२३६)” 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२४/प्र.क्र.१२८/आरोग्य-३अ 


३ मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वेद्यकोय आरोग्य, ०६-सार्वजनिक आरोग्य , ००१- 
संचालन व प्रशासन, ००१ (२) प्रादेशिक कार्यालय (२२१० ०३५१)” 


8 मागणी क्रमांक आर -१, मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, of- 
सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालन व प्रशासन, ००१ (१)- सहसंचालक आरोग्य सेवा, पुणे (२२१० 
०३४२) 


4 मागणी क्रमांक आर -9 मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, (09)(02)- प्रादेशिक कार्यालय (२२१० 0349)” 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक २१.०२.२०२४ 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३२८१३२२३०२५१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ARVIND BHIMRAO MORE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=203af2dfba7db2a4824298a34f2c92 
B H | M RA O 94f93396f53d7f87cd4d69fecf5cf7005f, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
riaINumber=9246B8CCD2E2CB10707678D 


MORE उक, 
(अ. भि. मोरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर. 

२. आयुक्त,आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्‍तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई 

६. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 

७. अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, (सेवा-१/सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प), 
सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 

८. निवडनस्ती (आरोग्य-३३) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२४/प्र.क्र.१२८/आरोग्य-३अ 


i] 'परिठशिष्ट-अ" 
(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक- अपदे-२०२४/प्र.क्र.१२८/आरोग्य-३अ 
दिनांक - २८ मार्च, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र) 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण 
मंजूर पदे 


स्थायी 
पदे 


अस्थायी पदे 
(पदनाम व पदांची संख्या) 


आरोग्य सेवा 
आयुक्तालय, मुंबई 


२११ 


१७० 


१ळेखाधिकारी- 


२)प्रशासकीय अधिकारी- 


४सहायक अधिक्षक/वरिष्ठ सहायक-२ 


पौवरिष्ठ लिपीक/कनिष्ठ सहायक-७ 


) 
) 
3) अधीक्षक-३ 
) 
) 
) 


६कनिष्ठ ळलिपीक/लिपीक टंकलेखक-८ 


)वाहनचालक-२ 


८)उदवाहनचालक-१ 


९) शिपाई-५ 


qo) Saat अधिकारी-१ 


११कनिष्ठ लिपीक-टंकळेखक-१ 


१२)शठिपाई-१ 


१२३)नियोजन अधिकारी-१, 


१४) प्रशासकीय अधिकारी-१ 


१५) सहाय्यक अधिक्षक-१, 


१६ वरिष्ठ लिपिक-१, 


१८)सांख्यिकी अन्वेषक-१, 


१९) शिपाई-१, 


) 
) 
) 
१७ कनिष्ठ लिपिक-टंकलेखक-१ 
) 
) 
) 


२० अधिक्षक-१ 


एकूण पदे - ४१ 


एकूण 


२११ 


| (go 


= | १ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


